RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक १३ ] 


शुक्रवार , मार्च १३, २०१५ / फाल्गुन २२, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ मार्च २०१५ . 


अधिसूचना 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक संकीर्ण-०१/ २०१५ /प्र.क्र . ३/ अ -२.- ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१४ ( २०१४ चा अध्या. ९) याद्वारे भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यामध्ये कलम १० क समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , समुचित शासनाला, जनहिताच्या दृष्टीने, अधिसूचनेद्वारे , 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून पुढील प्रकल्पांपैकी कोणत्याही प्रकल्पाला सूट देता येईल : 

( क ) संरक्षण सिद्धता ; किंवा संरक्षणविषयक उत्पादन यांसह भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा संरक्षण यादृष्टीने महत्त्वाचे असे 


. 


प्रकल्प ; 


( ख ) विद्युतीकरण ,सिंचन, रस्ते , पाणीपुरवठा व जल संधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा ; 
( ग ) परवडण्याजोगी घरे व गरीब लोकांसाठी घरे ; 
( घ ) औद्योगिक कॉरिडॉर्स ; आणि 

( ङ ) जेथे जमिनीची मालकी शासनाकडे निहित असेल तेथे सार्वजनिक - खाजगी भागीदारी अंतर्गत शाळा, रुग्णालये, वीज प्रकल्प 
यांसहित पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रात स्थित असलेल्या जमिनीचे संपादन करण्याच्या संबंधात समुचित शासन असणाऱ्या महाराष्ट्र 
शासनास, जनहिताच्या दृष्टीने, उक्त कलम १० क मध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देणे इष्ट वाटते ; 


( १ ) 


भाग चार - अ ३८–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, मार्च १३, २०१५ / फाल्गुन २२, शके १९ ३६ 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शासन, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , याद्वारे उक्त 
कलम १० क मध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रकल्पांना, उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . कि . गावडे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, मार्च १३, २०१५ / फाल्गुन २२, शके १ ९ ३६ 


m 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 13th March 2015 . 


NOTIFICATION 


RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

Act, 2013 . 


No. GEN -01/2015 /C.R.3 /A - 2. — Whereas, section 10A of the Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ) 
(hereinafter referred as “ the said Act” ), inserted by the Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Ordinance , 
2014 (Ord . No. 9 of 2014 ), provides that the appropriate Government may , in the public interest, 
by notification exempt any of the following projects from application of provisions of Chapter II 
and Chapter III of the said Act, namely : 

(a ) such projects vital to national security or defence of India and every part thereof, 
including preparation for defence; or defence production ; 

(6 ) rural infrastructure including electrification , irrigation , roads , water supply and 
water conservation ; 

(c ) affordable housing and housing for the poor people ; 
( d ) industrial corridors ; and 

(e ) infrastructure and social infrastructure projects including schools, hospital, power 
projects under public private partnership where the ownership of land continues to vest 
with the Government ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra , being an appropriate Government in relation 
to acquisition of land situated within the territory of the State of Maharashtra , considers it 
expedient , in the public interest , to exempt all the projects mentioned in the said section 10A 
from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the said Act . 

Now , therefore , the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by 
section 10A of the said Act , hereby , in the public interest, exempts all the projects mentioned in 
the said section 10A from the application of the provisions of Chapter II and Chapter III of the 
said Act . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. GAWADE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


